राज्य पुरस्कृत आय.ई.सी. कार्यक्रम सन 
२०१८-१९ करीता उपक्रमांसाठी अनुदान खर्च 
करण्यास परवानगी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः आयईसी २०१९/प्र.क्र. ०३ /आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : १३ फेब्रुवारी, २०१९. 


वाचा : 
१) उपसंचालक, राज्य आरोग्य शिक्षण व संपर्क विभाग, पुणे यांचे पत्र क्रमांक- उसंआसे/ 
राआशिवसंवि/भांडार/राज्य शासन निधी २०१८-१९/४०८३-८४/१८, दि.२४.१२.२०१८. 


शासन निर्णय: 
राज्य आरोग्य शिक्षण व संपर्क विभाग (आयईसी) करीता सन २०१८-१९ या वर्षासाठी आयईसी 


उपक्रम अंमलबजावणीकरीता मंजूर निधीमधून सन २०१८-१९ या वर्षात राबविण्यात यावयाच्या 


उपक्रमांस आणि त्यासाठी करावयाच्या खरेदीस खालीलप्रमाणे अनुदान खर्च करण्यास प्रशासकीय 


मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अ. क्र. उपक्रम तपशील अपेक्षित | अवलंबविण्यात येणारी 
खर्च (रु. | कार्यपध्दती 
लाखात) 
अ राज्य आरोग्य शिक्षण व संपर्क विभाग (आयईसी) मार्फत राबविण्यात येणारे उपक्रम 
शि एलसीडी प्रोजेक्टर | आधुनिक पध्दतीचे एलसीडी | २.०० | दरकरारावर उपलब्ध 
(स्क्रीनसह) २ नग | प्रोजेक्टर सर्व सुविधेसह असल्यास त्यानुसार अथवा 
खरेदी करणे दरपत्रके मागवून खरेदी 
करण्यात येईल. 
२. | स्टिल कॅमेरा खरेदी | आधुनिक पध्दतीचा PART, Fea गन | २.०० | दरकरारावर उपलब्ध 
करणे व लेन्ससह खरेदी करणे १ नग असल्यास त्यानुसार अथवा 
दरपत्रके मागवून खरेदी 
करण्यात येईल. 


शासन निर्णय HAI: आयईसी २०१९/प्र.क्र. ०३/आरोग्य 3 


अ.क्र. उपक्रम तपशील अपेक्षित | अवलंबविण्यात येणारी 
खर्च (रु. | कार्यपध्दती 
लाखात) 

३. | मोशन कॅमेरा खरेदी | एक हार्ड ड्राइव बेस्ड हंडी कमेरा | २.०० दरकरारावर उपलब्ध 
करणे (बैठकी, | आणि ट्रायपॉड असल्यास तयानुसार अथवा 
कार्यक्रम इत्यादींच्या दरपत्रके मागवून खरेदी 
डॉक्युमेंटेशन साठी) करण्यात येईल. 

४. | मिटींग व कार्यशाळा | प्रबोधन,दिशा, आस्वाद व व्हीआयपी | २०.०० | सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
हॉलची दुरुस्ती / | हॉल मधील प-लोरींग बदलणे, यांचेकडून होणारी कामे 
नुतनीकरण करणे । विदयुत व्यवस्था आधुनिकीकरण त्यांचेकडून व उर्वरीत कामे 

करणे, बँकड्रॉप, माईक, साऊंड विहीत पध्दती अनुसरुन 
सिस्टीम अदयावत करणे, करुन घेण्यात येतील. 
खिडक्यांचे पडदे बदलणे, 

स्टेजवरील खुर्च्या नवीन घेणे इ. 

५. ।आरोग्य विषयक राज्यातील  वृत्तपञ्ञांचे ३.०० ।यशदा पुणे या शासनमान्य 
मिडीया प्रतिनिधी / | अंदाजे १०० प्रतिनिधी / राज्यस्तरीय संस्थेत HATA आयोजित 
पत्रकारांसोबतकार्य | अधिकारी / निमंत्रित तज्ञ यांची करण्यात  येईल.त्यामुळे 
शाळा आयोजित | यशदा, पुणे येथे एक कार्यशाळा हॉल भाडे,जेवण नाष्टा याचा 
करणे आयोजित करणे. कार्यशाळा खर्च शासनमान्य दराने 

आयोजन, हॉल भाडे, जेवण नाष्टा , करणेत येईल. 
माहितीचे कीट तयार करुन देणे इ. 
चा खर्च. 

६. ।आरोग्य विषयक राज्यस्तरीय मिडीया | ३.०० । विहीत पध्दती अनुसरुन 
यशोगाधा तयार | अधिकारी, निवडक मिडीया भेटींचे नियोजन करण्यात 
करण्यासाठी प्रतिनिधी / पत्रकार (एकुण ४ येईल. 
निवडक मिडीया | सदस्यांचे पथक) यांच्या कार्यक्षेत्रात 
प्रतिनिधी / पत्रकार | निधीमध्ये बसतील तेवढया भेटी 
यांचे पथकांच्या आयोजित करणे. त्यासाठी इंधन, 
कार्यक्षेत्रात भेटी | राहाणे, जेवण, माहितीचे कीट तयार 
आयोजित करणे करणे इ. साठीचा खर्च. 

७. | जिल्हास्तरीय राज्यातील सर्व जिल्हा ३.०० । शासनाचे विहित 
प्रसिध्दी संबधीत | विस्तार व माध्यम अधिकारी,यांचे पुणे पध्दतीनुसार खर्च करण्यात 
अधिका-यांचे संवादा | येथे दोन वेळा प्रशिक्षण /आढावा येईल. 
बाबत प्रशिक्षण | कार्यशाळा आयोजित करणे 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय HAI: आयईसी २०१९/प्र.क्र. ०३/आरोग्य 3 


अ. क्र. उपक्रम watts अपेक्षित | अवलंबविण्यात येणारी 
खर्च (रु. | कार्यपध्दती 
लाखात) 
आयोजित करणे त्यासाठी जेवण नाष्टा फोल्डर्स इ. 
बाबींचा खर्च 

८. | राज्यस्तरीय विविध आरोग्य दिनानिमित्त ।२.५० शासनाचे पनलवरील संस्था 
कार्यक्रमांबाबत लागणारे बॅकड्रॉप, sea, निमंत्रण यादी उपलब्ध झाल्यास 
विविध आरोग्य दिन | पत्रिका, आर्टवर्क, फोल्डर्स इ. तयार अथवा  आवड्यकतेनूसार 
साजरे करणे तसेच व्हिडीओ शुटींग, दरपत्रके मागवून साहित्य 
करणेसाठीच्या अल्पोपहार इ. साठीचा खर्च. खरेदी करण्यात येईल. 
खर्चाची देयके अदा 
करणे 

९. | RD यांच्या कोट मध्ये खालील बाबींचा समावेश | ४०.०० | निविदा प्रक्रीया अवलंबून 
तांत्रिक सहाय्याने असेल - संदेश असलेली बॅग व कीट तयार करुन घेण्यात 
आशा, आरोग्य । त्यामध्ये प-लीपबुक, पंधरा प्रकारचे येईल किंवा झासनाच्या 
सेवक (पु / स्त्री) | प-लॅशकाड्स, पंधरा प्रकारच्या पॅनेवरील संस्थेकडून काम 
यांचेकरिता आरोग्य | घडीपत्रिका, संदेशाची फुटप्ट्टी, करुन घेण्यात यावे. 
शिक्षण किट तयार | आरोग्य दिनदर्शिका इ. एकुण 
करणे ६०४५६ आशा व २८६५३ आरोग्य 

सेवक (पु / स्त्री) यांना पूरविणे. 

7 राज्य आरोग्य शिक्षण | आरोग्य संदेशांचे व प्रोटोकाल्सचे | १०.०० | विहीत प्रक्रोया अवलंबून 
व संपर्क कार्यालयास | बोर्ड तयार करणे, नवीन संगणक, साहित्य खरेदी / काम करुन 
आयएसओ दर्जा | स्कॅनर, प्रिंटर इतर कार्यालयीन घेण्यात येईल. 
मिळविण्यासाठी साहित्य खरेदी, इंटरनेट सुविधा, 
विविध कामांच्या सीसीटीव्ही बसविणे इ. बाबींचा खर्च 
खर्चाची देयके अदा 
करणे 

/ १० Model health आयईसी वॉल वर कुठल्या | ४.०० | विहीत YH अवलंबून 
and wellness | प्रकारचे क्रिएटिव लोकल लोकांच्या स्थानिक लोकांकडून काम 
centre मध्ये | मदतीने करवून घेता येऊ शकते करुन घेण्यात येईल. 
आयडियल आयईसी | आणि त्यात नियमित बदल कसे 
वॉल तयार करणे घडवले जाऊ Wd याचे एक 

मोडेल तयार करणे 

१२. | पंतप्रधान सर्व राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमाचे | ८.०० विहीत प्रक्रीया 

कार्यालयाने जनजागृती ear देणारे आयईसी अवलंबून साहित्य / काम 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय HAI: आयईसी २०१९/प्र.क्र. ०३/आरोग्य 3 


अ. क्र. उपक्रम watts अपेक्षित | अवलंबविण्यात येणारी 

खर्च (रु. | कार्यपध्दती 
लाखात) 

निवडलेल्या वाल तयार करणे, प्रिट साहित्य करुन घेण्यात येईल. 

राज्यातील ४ | तयार करणे,  इलेकट्रॉनिक 

जिल्हयातील साधानांद्वारे संदेशाची सुविधा 

प्रत्येकी एक प्रा. आ. | उपलब्ध करणे, इ. आधुनिक 

केंद्रामध्ये आयईसी | पध्दतीने आदर्श आयईसी प्रा. आ. 

role-model बनविणे | केंद्र मॉडेल तयार करणे. 

१३. | एसबीसीसी बाबत | यशदा, पुणे येथे कार्यक्रम प्रमुख, सर्व | १०.०० यशदा पुणे या 
राज्यस्तरीय जिआअ व जिडाचि तसेच जिविमाअ झासनमान्य संस्थेत 
कार्यशाळा आयोजित | आणि प्रसिध्दी संबंधित अधिकारी / कायर्शाळा आयोजित 
करणे तज्ञ यांची कार्यशाळा आयोजित करण्यात येईल. त्यामुळे 

करणे. हॉल भाडे, जेवण नाष्टा 
याचा खर्च शासनमान्य 
दराने करणेत येईल. 

१४. । विविध विषयांची | फोटोझिको, शासकोय मुद्रणालय, | 39.00 शि 
प्रलंबित देयके अदा | पुणे यांची आरोग्य पत्रिकेच्या 
करणे. छपाईची सन २०१६-१७ व २०१७-१८ 

ची प्रलंबित देयके,वृत्तपत्र प्रलंबित 
देयके सन २०१७-१८, रिक्षावरील 
उच्च रक्‍तदाब विषयी जाहिरातींचे 
प्रलंबित देयक सन २०१७ - १८ 
इ.प्रलंबित देयके अदा करणे. 

१५. । एव्ही व्हेन साठी | आधुनिक पध्दतीचे व नामांकित | १.५० । दरकरारावर उपलब्ध 
जनरेटर खरेदी | कंपनीकडुन किमान अर्धा तास असल्यास त्यानुसार अथवा 
करणे बॅकअप असणारे जनरेटर खरेदी दरपत्रके मागवून खरेदी 

करण्यात येईल. करण्यात येईल. 

१६. । रंगीत आरोग्य । रंगीत, सचित्र आरोग्य पत्रिका शासन | १२.०० । शासकीय फोटोझिको 
पत्रिका छपाई करणे. | मान्य दराने शासकीय फोटोझिंको, मुद्रणालय, पुणे / त्यांचे 

पुणे यांचेकडुन छपाई करुन घेणे पॅनल वरील संस्था 
एकूण अ | १५४.०० 

ब॒ | महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई यांचेमार्फत राबविण्यात येणारे 
उपक्रम 

१७. विविध निवडक योजना/कार्यक्रमा | १३.०० ।मा. महासंचालक, माहिती व 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय HAI: आयईसी २०१९/प्र.क्र. ०३/आरोग्य 3 


अ. क्र. उपक्रम तपशील अपेक्षित | अवलंबविण्यात येणारी 

खर्च (रु. | कार्यपध्दती 
लाखात) 

विषयांच्या आरोग्य | विषयी आरोग्य संदेशांच्या प्रदर्शनात जनसंपर्क महासंचालनालय, 

विषयक २० स्टँडींचा | लावता येतील अशा आधुनिक मंत्रालय, मुंबई यांचेमार्फत 

संच तयार करुन | पध्दतीच्या स्टॅन्डींचा संच तयार राबविण्यात येईल. 

प्रत्येक जिल्हयास | करुन पुरवठा करणे. (प्रत्येक 

पूरविणे स्टॅन्डीस अंदाजे रु. २०००/- 

याप्रमाणे) 

१८. | राज्यातील मोबाईल राज्यामध्ये मोबाईल | ९.०० मा. महासंचालक, माहिती व 
धारकांना एसएमएस | धारकांना वेगवेगळया आरोग्य जनसंपर्क महासंचालनालय, 
ar आरोग्य ।मोहिमा / कार्यक्रम इ. बाबत मंत्रालय, मुंबई यांचेमार्फत 
विषयक संदेश | एसएमएस द्वारे आरोग्य संदेश राबविण्यात येईल. 
पाठविणे. पाठविणे. 

१९. | आरोग्य विषयक US आकाराचे (आकारामध्ये | १०.०० | Al. महासंचालक, माहिती व 
कार्यक्रमांचे बुकळलेट | बदल होवू शकतो) चार रंगात, जनसंपर्क महासंचालनालय, 
तयार करुन सर्व | सचित्र, कमाल १०० पानांचे बुकलेट मंत्रालय, मुंबई यांचेमार्फत 
जिल्हयांना पूविणे | तयार करुन जनजागृतीसाठी राबविण्यात येईल. 

वितरीत करणे. 

२०. | आधुनिक पध्दतीचे | सर्व राष्ट्रीय आरोग्य कारूक्रमांची | २०.०० | AI. महासंचालक, माहिती व 
प्रदर्शान संच खरेदी | माहिती देणारे संच विभागवार जनसंपर्क महासंचालनालय, 
करुन विविध | देण्यात येतील व त्या त्या विभागात मंत्रालय, मुंबई यांचेमार्फत 
आरोग्य संस्थेच्या / | आरोग्य मेळावे, दिन साजरे करताना राबविण्यात येईल. 
वर्दळीच्या ठिकाणी | प्रदर्शित करण्यात येतील. 
प्रदर्शित करणे 

एकुणब | ५२.०० 
एकूण अब | २०६.०० 
३. सदर खर्च मागणी क्रमांक- आर-१, मुख्यलेखाशिर्ष "२२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, 


०६- सार्वजनिक आरोग्य, ११३- सार्वजनिक आरोग्य विषयक प्रसिध्दी, (०१)(०२) आरोग्य विषय प्रसिध्दी 


केंद्र (२२१० १०४४), २६- जाहिरात व प्रसिध्दी" याखाली सन २०१८-१९ या वर्षात उपलब्ध असलेल्या 


निधीमधून खर्ची टाकण्यात यावा. तसेच वर नमूद उपक्रमांकरीताची खरेदी प्रक्रिया महासंचालक, 


माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई यांचेमार्फत तसेच शासननिर्णय,उद्योग,उर्जा व कामगार 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईसी २०१९/प्र.क्र. ०३/आरोग्य 3 


विभाग क्र.भांखस-२०१४/प्रक्र.८२/भाग ॥/उद्योग-४, दि.१.१२.२०१६ अन्वये प्रसिध्द केलेल्या सुधारित 


नियमपुस्तिकेत विहित केलेल्या कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन आणि “शासकीय विभागांनी करावयाच्या 


कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची नियमपुस्तिका” यात नमूद तरतुदीनुसार तसेच विहित 


कार्यपध्दीस अनुसरून करण्यात यावी. 


४. प्रस्तुत शासन निर्णय, शासन  निर्णय,वित्त विभाग  क्र.विअप्र- 


२०१२३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग-२, दि.१७.४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार 


नियम पुस्तिका,१९७८,भाग पहिला, उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४,नियम क्र.७ अन्वये प्रशासकीय 


विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२१३११३७०४६६१७ असा आहे. 


हा आदेठा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani 


Ros h anil Dinesh Kadam Patil 


DN: CN = Roshani Dinesh 
Kadam Patil, C = IN, S = 


D | nN es h Maharashtra, O = Government 


, , Of Maharashtra, OU = Public 
Kadam Patil :200900015122.): 
+05'30' 
(रो.दि.कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. महालेखापाल-१/ २, महाराष्ट्र, (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, मुंबई. 

३. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

४. सहसंचालक, (अर्थ व प्रशासन)आरोग्य सेवा, मुंबई. 

५. उप संचालक, आरोग्य सेवा, राज्य आरोग्य शिक्षण व संपर्क विभाग, पुणे. 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय HAI: आयईसी २०१९/प्र.क्र. ०३/आरोग्य 3 


७. वित्त विभाग (कोषागारे/ प्रशासन ५), मंत्रालय, मुंबई. 
८. कक्ष अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 
९. निवडनस्ती (कार्यासन आरोग्य-३). 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


